RNI No. MAHBIL / 2009 / 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - अ 


U 


वर्ष ७ , अंक ११२ ] ] 


मंगळवार , डिसेंबर २१ , २०२१ / अग्रहायण ३० , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक २१२ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मंत्रालय ( मुख्य इमारत ) , ३ रा मजला , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मादाम कामा मार्ग , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १५ डिसेंबर २०२१ 


1 


आदेश 


भाग -१ 
विद्युत अधिनियम , २००३ . 

क्रमांक संकीर्ण . २०२० / प्र.क्र . २७४ / ऊर्जा - ४. — विद्युत अधिनियम , २००३ अंतर्गतचे कलम १६४ व इंडियन टेलिग्राफ अॅक्ट , १८८५ 
अंतर्गतचे कलम १० अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन , महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीच्या ४०० के.व्ही . 
कळवापासून मे . टाटा पॉवर प्रा.लि. यांच्या २२० के.व्ही . सालसेट उपकेंद्रादरम्यान ए.सी.एस.आर. मुज २२० के.व्ही . व्दि - पथ 
( Double Circuit ) पारेषण वाहिनी ( पारेषण प्रणालीची सविस्तर योजना सोबत परिशिष्ट - अ मध्ये दिली आहे . ) उभारण्यास टेलीग्राफ 
अॅक्टमध्ये वर्णन केल्यानुसार या आदेशाद्वारे अधिकार प्रदान करण्यात येत आहे . 

सदर पारेषण वाहिनी उभारणे व संचलन ( कन्स्ट्रक्शन ॲन्ड ऑपरेशन ) करण्यास उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग , 
शासन निर्णय क्र . धोरण -२०१६ / प्र.क्र .५२० / ऊर्जा -४ , दि . ३१ मे , २०१७ मधील तरतुदींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे . 


भाग -२ 


विद्युत अधिनियम , २००३ कलम ६८ अन्वये देण्यात आलेल्या परवानगीबाबतच्या समक्रमांकित दि . १५ डिसेंबर २०२१ शासन निर्णय 
मध्ये काहीही नमूद केलेले असले तरी उपरोक्त नमूद पारेषण वाहिनीची उभारणी , परिरक्षण व संचलन यांना देण्यात आलेली मान्यता विद्युत 
अधिनियमातील तरतुदी , वीज नियामक आयोग व भारप्रेषण केंद्र यांचे आदेश व नियम जे पारेषण वाहिनीच्या उभारणी व परिरक्षणासाठी 
असतील , यांच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे . 


व 


( १ ) 


भाग चार - अ २१२-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , डिसेंबर २१ , २०२१ / अग्रहायण ३० , शके १ ९ ४३ 


परिशिष्ट - अ 


- 


7 


मे . टाटा पॉवर प्रा . लि . , ही कंपनी २२० के.व्ही . सालसेट उपकेंद्र ते ४०० के.व्ही . कळवा , ऐरोली जि . ठाणे , नवी मुंबई या दरम्यान 
२२० के.व्ही . कळवा - सालसेट -५ ( तिसरी वाहिनी ) डबल सर्किट ( द्वि - पथ ) पारेषण वाहिनी उभारीत आहे . सदर वाहिनीचा संक्षिप्त तपशिल 
पुढीलप्रमाणे आहे 


: 


१. सदर पारेषण वाहिनी डबल सर्किट ( द्वि - पथ ) ACSR MOOSE प्रकारची असून महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीच्या ४०० के.व्ही . 

कळवा , ऐरोली , जि . ठाणे , नवी मुंबई ते २२० के.व्ही . सालसेट उपकेंद्र ता . कुर्ला , जि . मुंबई उपनगर या दरम्यान उभारण्यात येणार 

आहे . 
२. सदर वाहिनीची लांबी अंदाजे ९ .२ कि.मी. असून पारेषण वाहिनी टाकण्यासाठी अंदाजे २ ९ मनोऱ्यांची उभारणी करण्यात येईल . 
३. सदर २२० के.व्ही . लिलो द्वि - पथ पारेषण वाहिनीचा मार्ग पुढे नमूद केलेल्या गावाच्या / शहराच्या शिवारावरून , बाजूने , सभोवती 

किंवा दोन गावाच्या मधून जाईल . 


अ . क्र . 


गावाचे नाव 

( २ ) 


तालुका 
( ३ ) 


जिल्हा 
( ४ ) 


( १ ) 


१ . 


ठाणे 


ठाणे 


ऐरोली 
मुलुंड 


२ . 


३ . 


नाहुर 


कुर्ला 
कुर्ला 
कुर्ला 


मुंबई उपनगर 
मुंबई उपनगर 
मुंबई उपनगर 


४ . 


भांडुप 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


1 


दिनेश वाघमारे , 
शासनाचे प्रधान सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , डिसेंबर २१ , २०२१ / अग्रहायण ३० , शके १ ९ ४३ 


3 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Mantralaya ( Main Building ) , 3rd Floor , Hutatma Rajguru Chowk , 
Madam Cama Marg , Mumbai 400 032 , date 15th December 2021 


Order 


Part - I 


ELECTRICITY ACT , 2003 . 


No. MISC.2020 / C.R . 274 / Energy - 4. - In exercise of the powers conferred by the section 164 of 
the Electricity Act , 2003 ( hereinafter referred to as “ Electricity Act ” ) and Section 10 of the Indian 
Telegraph Act , 1885 ( Hereinafter referred to as “ The Telegraph Act ” ) , the Government of 
Maharashtra hereby confers on M / s . Tata Power Pvt . Ltd. the Powers of Telegraph Authority as 
defined under Telegraph Act , to construct 220 KV Double Circuit Transmission line 
( Approximately 9.2 KM ) from 400 KV Kalwa Sub - Station ( Airoli ) Dist . Thane to 220 KV Salsette 
Sub - Station Taluka - Kurla , District - Mumbai Suburban . ( As Annexure - 1 ) 


The construction and operation of aforesaid 220 KV LILO Transmission line will be subject to 
provisions of the Government Resolution No. Project - 2016 / C.R . 520 / Energy - 4 , Dated 31st May , 
2017 the Industries , Energy and Labour Deptt . , Government of Maharashtra . 


Part - II 


Notwithstanding , anything contained in the approval of the Government of Maharashtra , 
under section 68 of the Electricity Act , communicated vide G.R. of even number 
dated , 15th December 2021. It is hereby clarified that the construction , maintenance and 
operation of aforesaid transmission line will be subject to all the provisions of Electricity Act , 
Orders and Regulations of Maharashtra Electricity Regulatory Commission and orders of Load 
dispatch Centers , if any , which are applicable to transmission lines , constructed and maintained 
by generating plants defined under the Electricity Act , 2003 . 


Annexure - 1 


M / s . Tata Power Pvt . Ltd. is erecting 220 KV Double Circuit transmission line from 220 KV 
Salsette Sub - Station , Tahasil Kurla , Dist . Mumbai Suburban to Maharashtra State Electricity 
Transmission Company 400 KV Kalwa Sub - Station Airoli , Navi Mumbai Tahasil and Dist . Thane , 
to evacuate the power . 


In brief , scope of said transmission line is as follow , 


1. The said transmission line shall be Double Circuit type with ACSR MOOSE Conductor 

and erected from 220 KV Salsette Sub - Station , Tahasil Kurla , Dist . Mumbai Suburban 
to Maharashtra State Electricity Transmission Company's 400 KV Kalwa Sub - Station 

Airoli and Navi Mumbai Tahasil and Dist . Thane . 
The approximate length of said transmission line shall be of 9.2 km . and approximately 

29 Nos . of towers shall be constructed to erect it . 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , डिसेंबर २१ , २०२१ / अग्रहायण ३० , शके १ ९ ४३ 


The said 220 KV Kalwa - Salsette EHV Double Circuit transmission line will pass through , 

over around and between the following villages of Thane and Mumbai Suburban 
Districts of Maharashtra State . 


Sr. No. 


Name of Village 


Tahasil 


District 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 . 


Thane 


Thane 


Airoli 
Mulund 


2 . 


Kurla 


Mumbai - suburban 


3 . 


Nahur 


Kurla 


Mumbai - suburban 


| 


4 . 


Bhandup 


Kurla 


Mumbai - suburban 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DINESH WAGHMARE , 
Principal Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE 


